RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ४६ ]] 


शनिवार , एप्रिल ९, २०१६ / चैत्र २० , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


महाराष्ट्र 


गोकुळदास 


नवीन इमारत , 


असाधारण क्रमांक ११८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
तेजपाल रूग्णालय संकुल, नववा मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक ९ एप्रिल २०१६. 

आदेश 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११. 

क्रमांक एमईडी १०१३ / प्र.क्र . ११६/शिक्षण- २. - ज्याअर्थी, पॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जे.जे. रुग्णालय समूह, मुंबई येथे 
काम करणारे निवासी डॉक्टर ( कनिष्ठ निवासी-१, कनिष्ठ निवासी-२ व कनिष्ठ निवासी-३ आणि वरिष्ठ निवासी-१ , वरिष्ठ निवासी-२ व वरिष्ठ 
निवासी -३ ), दिनांक ०३ एप्रिल २०१६ पासून संपावर गेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाच्या व महानगरपालिकेच्या इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये काम करणारे 
निवासी डॉक्टर दिनांक ०८ एप्रिल २०१६ पासून संपावर जाणार असल्याची नोटीस संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांना प्राप्त झाली 


" 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम ,२०११ ( २०१२ चा महा.१२ ) च्या कलम २ च्या खंड ( अ) च्या उपखंड 
( तीन ) अनुसार रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील कोणतीही सेवा ही उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनार्थ एक अत्यावश्यक सेवा आहे; आणि म्हणून निवासी डॉक्टरांची सेवा ही उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ एक अत्यावश्यक सेवा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अत्यावश्यक सेवेतील संपास तात्काळ प्रभावाने मनाई करणे हे लोकहिताच्या दृष्टीने इष्ट आहे, अशी शासनाची 
खात्री पटली आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राज्य शासन उक्त अत्यावश्यक 
सेवेतील संपास लोकहिताच्या दृष्टीने, हे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून, या व्दारे मनाई करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अंजली वि . अंभिरे, 
शासनाच्या उप सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - ब - ११८-१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल ९, २०१६ / चैत्र २० , शके १ ९ ३८ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
G. T. Hospital Complex , 9th Floor , Lokmanya Tilak Road, 

Mumbai 400 001, dated the 9th April 2016 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011. 

No. MED 2013/ C.R . 116 /EDU - 2. — Whereas, the resident doctors ( Junior Resident- 1, Junior 
Resident- 2 , Junior Resident- 3 and Senior Resident- 1 , Senior Resident- 2 , Senior Resident- 3 ) 
rendering services in the Grant Government Medical College and Sir J. J. Group of Hospitals , 
Mumbai have gone on strike since 3rd April 2016 ; 

And whereas, the Deans of State Government and Corporation Medical Colleges and Hospitals 
have received notices mentioning that the Resident Doctors in those Hospitals will be going on 
strike w.e.f. 8th April 2016 ; 

And whereas, as per the provision of sub - clause ( iii ) of clause (a ) of section 2 of the Maharashtra 
Essential Services Maintenance Act, 2011 (Mah . XII of 2012 ), any service connected with the 
maintenance of public health including hospitals and dispensaries is an essential service for the 
purposes of the said Act ; and , therefore , the services of the resident doctors is an essential 
service for the purposes of the said Act ; 

And whereas , the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest to 
prohibit the strike in the said essential service with immediate effect ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby prohibits the strike in the said essential service in 
the public interest, with effect from the date of publication of this order in the Maharashtra 
Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ANJALI V. AMBHIRE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


